सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१४ ते 
३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.०८.०६.२०२१ 
रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.१०१ /आस्था१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १५.१२.२०२१ 


वाचा: सा.बां.वि., शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, दि.०८.०६.२०२१. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१, 
दि.०८.०६.२०२१ अन्वये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या 
कालावधीची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचेकडून दि.२४.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.यशवंत शंकर 
कोरके यांच्या नावासमोर खुला/ (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला 
आहे. सदर प्रस्तावामधील कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्री.यशवंत शंकर कोरके यांच्या नावासमोर यासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिव्यांग बाबतची सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२१५१६५८२७०११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


harashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


KASHINATH HADPE ७ 2 evens 


Date: 2021.12.15 17:00:38 +05'30' 


(afeat का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
सोबत “अ” SATISH IN: CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = IN, S 
सोबत : परिशिष्ट “अ : 


Wa: 
१. मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२. अधिक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक 
३. Madd शांकर कोरके, उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य), द्वारा अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) , 
दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक 
४. कक्ष अधिकारी आस्थापना- ३/सेवा २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.१०१/आस्था 4, दि.१५.१२.२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दिनांक ०८.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 


सुधारणा 

अ.क्र. | ज्येष्ठता | नाव (सर्वश्री) | जात प्रवर्ग | जन्म दिनांक नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक अभिप्राय 

क्रमांक दिनांक मार्ग / ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
मानीव दिनांक 
za २ ३ 8 4 द ७ ८ ९ | 9 a. | 

२७२ २७२ श्री. यशवंत खुला २४-१०-१९७१ | १९-१२-२०१६ | पदोन्नतीने | १९-१२-२०१६ | ३१-१०-२०२९ | बी.ई. । मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी 
शंकर कोरके | (दिव्यांग) (सिव्हील) | दि.२४.८.२०२१ रोजीच्या प्रस्तावासोबत 
(अस्थिव्यंग) सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पाहता 


श्री.यशावंत कोरके यांनी दि.२१.८.२०२१ 
रोजीचे दिव्यांग असल्याबाबतचे वैद्यकीय 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


